दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
मधील कलम २३ मधील तरतूदीनुसार 
तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक आस्था २०२०/प्र.क्र.६६/२०/मंउका, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-९/०३/२०२० 


वाचा- केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 


शासन निर्णय- 


केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २३ मधील 
तरतूदीनुसार अधिनियमाच्या कलम २०च्या अनुषंगाने शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या कारणास्तव उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी शासनाच्या 
प्रत्येक आस्थापनेवर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे. 


२. त्यानुसार मंत्रालय उपाहारगृहे कार्यालयांतर्गत प्रशासन अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे 
यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१११११७१०८५०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Dadasaheb Segara scant 


S 0 pa Nn Kh ata | टं Sez 74568982 Dada प ईक 61 9df1ad75bb7f10264 
(दा.सो.खताळ) 
महाव्यवस्थापक तथा अवर सचिव 


मंत्रालय उपाहारगृहे 


प्रत, 


सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसचिव/सहसचिव (कार्या-१९३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपसचिव (उपाहारगृहे), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या १९-अ, मंत्रालय, मुंबई 

६) महाव्यवस्थापक/ प्रशासन अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे 

७) निवडनस्ती 


